वर्ष ८ , अंक ९९ ] 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

बुधवार , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक २६३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

मंत्रालय ( विस्तार ) , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ ९ जुलै २०२२ . 

अधिसूचना 


भाग चार - ब - २६३-१ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक संकीर्ण -०६१ ९ / प्र.क्र .७५ / १३ स . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम १६५ 
च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी , महाराष्ट्र शासनाने सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित 
केलेल्या नियमांचे पुढील प्रारूप , त्यामुळे बाधा पोहचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( ३ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे ; आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे 
की , उक्त प्रारूप , महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येईल . 


२. उपरोक्त दिनांकापूर्वी , उक्त प्रारूपाच्या बाबतीत , कोणत्याही व्यक्तीकडून अपर मुख्य सचिव , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , विस्तार , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना 
प्राप्त होतील त्या शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 


प्रारूप नियम 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक संकिर्ण -०६१ ९ / प्र.क्र .७५ / १३ स . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) याच्या कलम 
१६५ च्या पोट - कलम ( १ ) व ( २ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग चार - ब , दिनांक **** २०२२ यामध्ये प्रसिद्ध केलेली 

( १ ) 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 

शासकीय अधिसूचना , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , क्रमांक **** दिनांक **** २०२२ अनुसार , हरकती व सूचना विचारात 
घेतल्यानंतर , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ यामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) नियम , २०२२ , असे म्हणावे . 

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ याच्या नियम , १०७ - अ मध्ये , 

( एक ) पोट - नियम ( १ ) मधील , खंड ( ब ) मधील , 

( अ ) पहिल्या परंतुकातील , “ दीडपट ” या मजकुराऐवजी “ पन्नास टक्के ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 
( ब ) तिसऱ्या परंतुकातील , “ २५ टक्के ” या मजकुराऐवजी “ शंभर टक्के ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( दोन ) पोट - नियम ( २ ) ऐवजी पुढील पोट - नियम दाखल करण्यात येईल 

“ ( २ ) दैनिक भत्ता व बैठक शुल्क : - समितीचे सदस्य दौऱ्यावर असताना अनुज्ञेय असलेले दैनिक भत्त्याचे दर व 
बैठक शुल्क हे या नियमांच्या पोट - नियम ( १ ) च्या खंड ( ब ) च्या तरतुदींना अधीन असतील आणि या सोबतच्या तक्त्याच्या 
स्तंभ ( १ ) मध्ये दर्शविलेल्या संस्थेच्या वर्गाच्या समितीचा सदस्य उक्त तक्त्याच्या स्तंभ ( २ ) , ( ३ ) , ( ४ ) , ( ५ ) , ( ६ ) किंवा 
यथास्थिति , ( ७ ) यामध्ये त्याच्यासमोर दर्शवलेल्या दराने दैनिक भत्ता मागण्यास हक्कदार असेल . ” 


— 


भाग चार - ब - २६३-१अ 


समितीचे सदस्य ज्या वर्गाच्या संस्थेचे आहेत त्या संस्थेचा वर्ग 


( १ ) 

१. राज्य कार्यक्षेत्र असलेल्या किंवा रुपये ५० कोटी व त्यापेक्षा अधिक खेळते भांडवल असलेल्या सर्व 
सहकारी संस्था . 


२. विभाग किंवा जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या किंवा खेळते भांडवल रुपये ५ कोटींपेक्षा अधिक परंतु ५० कोटींपेक्षा कमी असलेल्या सर्व सहकारी संस्था . 

३. तहसील / तालुका कार्यक्षेत्र असलेल्या किंवा रुपये ५० लाखांपेक्षा अधिक परंतु ५ कोटींपेक्षा कमी खेळते भांडवल असलेल्या सर्व सहकारी संस्था . 

४. ( अ ) रुपये ५० लाख किंवा त्याहून अधिक खेळते भांडवल अशा व इतर सर्व संस्था . 

( ब ) अशा सर्व संस्था की , ज्यांचे अधिकृत भांडवल रुपये २५ लाख अगर त्याहून अधिक पण रुपये ५० लाखांपेक्षा कमी असेल . 

( क ) इतर सर्व संस्था 


मुंबई व्यतिरिक्त अन्य क्षेत्रासाठी दैनिक भत्त्याचा सर्वसाधारण 

दर ( रुपयांत ) 


( २ ) 

६०० 


४०० 


३०० 


३०० 


३०० 


३०० 


तक्ता 

दैनिक भत्त्याचा विशेष दर ( रुपयांत ) 


महानगरपालिका 

क्षेत्रासाठी 


( ३ ) 

९ ०० 


५०० 


५०० 


४०० 


४०० 


४०० 


मुंबई 

महानगरपालिका 

क्षेत्रासाठी 

( ४ ) 

१२०० 


१००० 


१००० 


९ ०० 


९ ०० 


९ ०० 


दिल्ली व इतर 

राज्यांसाठी 

( रुपयात ) 


( ५ ) 

१५०० 


१२०० 


१२०० 


१००० 


१००० 


१००० 


दैनिक भत्ता ( रुपयांत ) हॉटेलमधील वास्तव्यासाठी स्तंभ 

( ३ ) , ( ४ ) व ( ५ ) प्रमाणे असलेल्या 

क्षेत्रासाठी आकरण्यात येणारे प्रशुल्क 

स्तंभ ( ३ ) मधील 

स्तंभ ( ४ ) व 

क्षेत्र 

( ५ ) मधील क्षेत्र 


( ६ ) 

३००० 


१००० 


६०० 


६०० 


६०० 


६०० 


( ७ ) 

३००० 


२००० 


२००० 


१००० 


१००० 


१००० 


बैठक 
शुल्काचा 
दर 

( रुपयांत ) 


( ८ ) 

१५०० 


८०० 


६०० 


३०० 


२०० 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 


( १ ) हॉटेल वास्तव्यासाठी दैनिक भत्ता मागणीसाठी , लॉजिंग व बोडींग हाऊसमध्ये जो खर्च झाला असेल , तो खर्च दर्शविणाऱ्या मूळ पावत्या सादर करणे आवश्यक आहे . 

( २ ) संस्था आपल्या समिती सदस्यांना दैनिक भत्ता , दैनिक भत्त्याचा जो विशेष दर तक्त्यातील स्तंभ ( ३ ) मधील परिच्छेद ( i ) मध्ये दर्शविला आहे . त्यानुसार समिती सदस्य दुसऱ्या राज्याच्या कोणत्याही राजधानीच्या किंवा इतर कोणत्याही शहरात जात असेल तर , त्या सदस्याला दौऱ्यासाठी स्तंभ ( ३ ) येथे नमूद केल्यानुसार विशेष दर देऊ शकेल . 


( ख ) तक्त्यांच्या स्तंभ ( १ ) मध्ये ज्या संस्थेच्या समितीचा सभासद आहे , त्या सभासदास स्तंभ ( ८ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक बैठकीसाठी दर मिळण्यास तो पात्र राहिल . ही बैठकीची फी बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील सर्व विषयांची चर्चा झाली तरच मिळेल . जर , सभासद एकाच दिवशी एकापेक्षा जास्त बैठकीला हजर राहिला तर , त्या त्या दिवसाच्या कोणत्याही एकाच बैठकीच्या दराची त्याच्या पसंतीप्रमाणे मागणी करता येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनूप कुमार , 

शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 

CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Mantralaya ( Annex ) , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , Dated the 19th July 2022 . 
NOTIFICATION 


G 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 

No. Sankirna 0619 / C.R.75 / 13C . - The following draft of rules further to amend the Maharashtra 
Co - operative Societies Rules , 1961 , which the Government of Maharashtra proposes to make in 
exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and ( 2 ) of section 165 of the Maharashtra 
Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah . XXIV of 1961 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , 
is hereby published , as required by sub - section ( 3 ) of section 165 of the said Act , for the information 
of all the persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said draft will 
be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 18th August 2022 . 


2. Any objections or suggestions , which may be received by the Additional Chief Secretary ( Co 
operation ) , Co - operation , Marketing and Textile Department , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru 
Chowk , Mantralaya , Annexe , Mumbai 400 032 , from any person with respect to the said draft before 
the aforesaid date , will be considered by the Government . 

Draft Rules 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 

No. Sankirna 0619 / C.R.75 / 13C . - In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) and 
( 2 ) of section 165 of the Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah . XXIV of 1961 ) , and of 
all other powers enabling it that behalf , the Government of Maharashtra hereby , after considering 
objections and suggestions , pursuant to the Government Notification , Co - operation , Marketing 
and Textiles Department , No . ** , dated the ** , published in the Maharashtra Government Gazette , 
Extraordinary , Part IV - B , dated the *** 2022 , makes the following rules further to amend to the 
Maharashtra Co - operative Societies Rules , 1961 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Co - operative Societies ( Amendment ) 
Rules , 2022 . 


2. In rule 107A of the Maharashtra Co - operative Societies Rules , 1961 , 

( i ) in sub - rule ( 1 ) , in clause ( b ) , — 

( a ) in the first proviso , for the words " one and half times " the words " fifty per 
cent . " shall be substituted ; 


( b ) in the third proviso , for the figure and words " 25 per cent . " the words " hundred 
per cent . " shall be substituted ; 


( ii ) for sub - rule ( 2 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely : 

( 2 ) Daily allowance and sitting fees.- Rates of daily allowance and sitting fees 
admissible while on tour shall be , subject to the provisions of clause ( b ) , of sub - rule ( 1 ) 
of this rule , a member of a committee of a class of society shown in column ( 1 ) of the 
table hereto shall be entitled to claim daily allowance at the rates shown against it in 
columns ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) or ( 7 ) as the case may be , of the said table . 


Class of society to which the member of committee belongs 


( 1 ) 

1. All societies the area of operation of which extends to the whole of State of Maharashtra or working capital of which is rupees fifty crores or above . 


2. All societies the area of operation of which extends to a division or dis trict or working capital of which is above rupees five crores but be low rupees fifty crores . 


3. All societies the area of operation of which extends to a Tahsil or working capital of which is above rupees fifty lakhs but below rupees five crores . 


4 ( i ) All other Societies with working capital of rupees fifty lakh or above . 


( ii ) All other societies the authorized capital of which is rupees twenty 
five lakhs but less than rupees fifty lakhs . 

( iii ) All other Societies 


Ordinary rate of daily allowance for area other 


than 

Mumbai ( in 

rupees ) ( 2 ) 

600 


400 


300 


300 


300 


300 


Special rate of daily allow 
ance ( in rupees ) 


For Corpora- | For Mumbai 

tion area 


( 3 ) 

900 


500 


500 


400 


TABLE 


400 


400 


Corporation 

area 

( 4 ) 

1200 


1000 


1000 


900 


900 


900 


For Delhi and other States 
( in rupees ) 


( 5 ) 

1500 


1200 


1200 


1000 


1000 


1000 


Daily allowance ( in rupees ) For staying in hotels charg 
ing Tariffs , area as per Columns ( 3 ) , ( 4 ) and ( 5 ) 


Area in 

Column ( 3 ) 


( 6 ) 

3000 


1000 


600 


600 


600 


600 


Area in Columns ( 4 ) 

and ( 5 ) 


( 7 ) 

3000 


2000 


2000 


1000 


1000 


1000 


Rate of 

sitting fees 
( in rupees ) 


( 8 ) 

1500 


800 


600 


300 


200 


100 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 


21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 


Note ( 1 ) For claiming Daily Allowance for staying in hotels receipts indicating the actual expenditure incurred on lodging and board ing should be produced . 

( 2 ) A society may allow a member of the committee daily allowance at a special rate mentioned in column ( 3 ) of the Table in paragraph ( i ) for tour a city or town in other State other than the capitals of such State , in the opinion of its committee is a big city or town like those mentioned in that column . 


( B ) A member of a committee of society shown in column ( 1 ) of the Table hereto shall be entitled to claim per meeting sitting fee at the rate shown , against it in column ( 8 ) of the said Table . Such fee shall be payable only after all the subjects on the agenda of the meeting are discussed . If the member has attended more than one meetings on the same day , he shall be entitled to claim sitting fee for any one of the meeting at the choice of such member . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANOOP KUMAR , 
Additional Chief Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जुलै २० , २०२२ / आषाढ २ ९ , शके १ ९ ४४ 


19 


